पोलीस शिपाई संवर्गातील रिक्‍त पदे १००% 
भरण्यासाठी वित्त विभाग, शासन निर्णय 
दि.०४/०५/२०२० मधील तरतुदी मधुन सुट 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-१८२०/प्र.क्र.८८/पोल-५अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२१ 


वाचा: 
१) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, दि. ४ मे, २०२० 
२) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.प्रशि/पो.शि.भरती/रिक्‍त पदे/सन २०२०/१३२/२०२०/११६९, दि.१०/०७/२०२०. 
प्रस्तावना : 


राज्याच्या पोलीस दलातील पोलीस शिपाई संवर्गातील सन २०१९ मध्ये रिक्‍त असलेल्या 
५२९७ पदांची भरती प्रक्रिया कार्यवाहीत आहे. दरम्यान जानेवारी २०२० ते डिसेंबर २०२० या 
कालावधीत पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक व ware dds शिपाई संवर्गातील 
सेवानिवृत्ती/पदोन्नती/राजीनामा इ. कारणास्तव जवळपास ६७२६ इतकी पदे आणि मिरा-भाईंदर- 
वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्यातील नवनिर्मित 
९७५ पदांपैकी पोलीस शिपाई संवर्गातील yoy अशी ७२३१ (६७२६ + ५०५) पदे भरतीसाठी उपलब्ध 
होणार आहेत. अशाप्रकारे सद्यस्थितीत पोळीस शिपाई संवर्गात एकुण १२५२८ (५२९७ + ७२३१) पदे 
भरतीसाठी उपलब्ध होत आहेत. 

दरम्यान कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या 
अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि. ४ मे २०२० च्या झासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकिय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग वगळता इतर कोणत्याही विभागांना कोणत्याही प्रकारची नवीन पदे भरती 
करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. 

कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोळीस शिपाई संवर्गातील पदांची अत्यंत आवश्‍यकता 
असल्याने या संवर्गातील सर्व १०० % रिक्‍त पदे तातडीने भरणे आवश्‍यक आहे. 

वरील पार्श्वभुमीवर दि.१३/०९/२०२० रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत पोलीस शिपाई संवर्गातील 
सन २०१९ मधील ५२९७ पदे तसेच सन २०२० मधील ६७२६ पदे व मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस 
आयुक्‍ताळलयासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्यातील नवनिर्मित ९७५ पदांपैकी पोलीस 
शिपाई संवर्गातील ५०५ अशी एकूण १२५२८ (५२९७ + ६७२६ + ५०५) पदे १०० % भरण्यासाठी 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे, २०२० मधून सूट देण्याच्या 
प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१८२०/प्र.क्र.८८/पोळ-५अ 


मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.१३/०९/२०२० रोजीच्या बैठकीतील वरील निर्णयानुसार सद्यस्थितीत 
सन २०१९ या वर्षातील पोलीस शिपाई संवर्गातील रिक्‍त पदे भरण्यासंदर्भात संदर्भाधीन शासन 
निर्णय वित्त विभाग दि.०४/०१/२०२० मधून सूट देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


राज्य पोलीस दलातील पोलीस शिपाई संवर्गातील सन २०१९ मधील ५२९७ पदे पदे Goo % 
भरण्यासाठी शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४ मे, २०२० मधून 
सूट देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या प्रस्तावासाठी येणारा खर्च यासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच या 
निर्णयाद्वारे कोणतीही नवीन पद निर्मिती करण्यात येत नसुन ही पदे मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेतीळ 
रिक्‍त पदांद्वारे भरण्यात यावीत. 

३. सन २०२० मधील एकुण ७२३१ (६७२६ अधिक ५०५ पदे) पद भरतीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश 
निर्गमित करण्यात येतील. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७०८/२०२०, 
व्यय-७, दि.२५/०८/२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२११६४५१९५०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Venkatesh Madhav Bhat 


Ve Nn ka t e ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb2671d1d 


Madhav Bhat ७७७००७००७० ० 
(व्यं.मा.भट) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२. महासंचालक,अँटी करणप्ठान ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

३. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. आयुक्त,राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

७. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय खंडाळा, जि.पुणे/जालना/अकोला/नागपूर/ नानवीज 

दौंड/मरोळ, मुंबई/ सोलापूर/ बाभळगाव, जि.लातूर 

८. प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 

९. सर्व पोलीस आयुक्त. 
१०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

११. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१८२०/प्र.क्र.८८/पोळ-५अ 


१२. महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 
१३. महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर 
१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


